मौजे गिरणानगर, ता. नांदगांव, जि.नाशिक येथे 
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे “शिवस्मारक” 
बांधकामाकरिता सविस्तर शिफारस व समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२३/प्र.क्र.२२१/यो-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३१ ऑक्टोबर, 2023 
१) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६. 
शासन निर्णय - 
मौजे गिरणानगर, ता.नांदगांव, जि.नाशिक येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे “शिवस्मारक” 
बांधण्यासाठी संदर्भाधीन क्रं. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन शिफारस करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
ee जिल्हाधिकारी, नाशिक अध्यक्ष 
२. ।मा.श्री.सुहास (आण्णा) द्वारकानाथ कांदे, आमदार सदस्य 
३. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक सदस्य 
४. | जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नाशिक सदस्य 
५. | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक सदस्य 
६. । कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, नाशिक सदस्य 
७. | सहायक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये विभाग किंवा सहायक सदस्य 
अभिरक्षक, वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, नाशिक 
८. | संचालक, पुराभिलेख संचलनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय सदस्य 
अधिकारी, नाशिक 
९. | वास्तुशास्त्रज्ञ, नाशिक सदस्य 
| १०. | कला संचलनालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, नाशिक सदस्य 
| 894. १. | सहायक संचालक, नगररचना किंवा नगररचनाकार (नगर विकास विभाग) सदस्य 
१२. | श्री.किरण जयप्रकाश देवरे सदस्य 
१३. । श्री.राजेश रामराव कवडे सदस्य 
१४. | Sil. प्रकाडहा भानुदास कवडे सदस्य 
१५. | श्री.विलास विजय आहेर सदस्य 
१६. । श्री.महेश कारभारी बोरसे सदस्य 
१७. | श्री.साईनाथ नामदेव गिडगे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२३/प्र.क्र.२२१/यो-११ 


१८. | सौ.अंजुम (अंजली) सुहास कांदे सदस्य 
१९. श्री.प्रमोद सुदामराव भाबड सदस्य 
२०. । श्री.विष्णू लहानू निकम सदस्य 
२१. | श्री. आनंद नेमीचंद कासलीवाल सदस्य 
२२. । श्री.अमोल प्रकाडचंद नावंदर सदस्य 
२३. | श्री.फरहानखान अहमदखान पठाण सदस्य 
२४. | a प्रदीप cary देसले सदस्य 
२५. | श्री.संग्राम सनज बच्छाव सदस्य 
२६. | saa पंढरीनाथ शिदे सदस्य 
20. । श्री.अभिमान देविदास देवरे सदस्य 
२८. | श्री.सुनील पुंडलिक हांडगे सदस्य 
२९. ' श्री.रमेश चंद्रभान Re सदस्य 
३०. | श्री. आकाड़ा मधुकर हिरे सदस्य 
३१. । श्री.सागर मदनराव हिरे सदस्य 
३२. । श्री.राजेंद्र लक्ष्मण जगताप सदस्य 
३३. | श्री. योगेश दिलीप पाटील सदस्य 
३४. । जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक सदस्य सचिव 
२. तसेच या विभागाचा शासन निर्णय क्र. स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 
प्रमाणे आवश्‍यक त्या बाबी तपासण्यात याव्यात व तद्नंतर योग्य तो प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११४२३०३१०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. हग त ता 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KALU SPA cA. DVL OPEN 
GONYA उक 
४७१७ उव ळे 
(का. गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२३/प्र.क्र.२२१/यो-११ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 


६. मा.श्री.सुहास (आण्णा) कांदे, आमदार, विधानसभा सदस्य,नांदगांव जि.नाशिक. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


८. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


९. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई, 


१०. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. जिल्हाधिकारी,नाशिक, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, 
१३. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नाशिक, 

१४. निवासी उपजिल्हाधिकारी, नाशिक, 


१५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक, 


१६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 


१७. सहायक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, नाशिक 


१८. संचालक, पुराभिलेख संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, नाशिक 
१९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई, 


२०. कला संचाळक,कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२१. सहायक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), 


२२. कला संचलनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, नाशिक, 

२३. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, 

२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी अ.क्र.१२ ते अ.क्र.३३ येथील समिती 
सदस्यांना आपल्या मार्फत अवगत करावे. 


२५. कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


